RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ४ , अंक ६२ ] 


मंगळवार , नोव्हेंबर ६, २०१८ / कार्तिक १५, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक १०४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम. 

अनुक्रमणिका 


सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २६.- महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर ( स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई 
देण्याबाबत ) अधिनियम, २०१७ यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश . 


पृष्ठे 
१-३ 


वित्त विभाग 


मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१८ . 


MAHARASHTRA ORDINANCE No. XXVI OF 2018 . 


AN ORDINANCE 
TO AMEND THE MAHARASHTRA GOODS AND SERVICES TAX 
(COMPENSATION TO THE LOCAL AUTHORITIES ) ACT , 2018 . 

सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २६. 
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत ) अधिनियम , २०१७ 

यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश. 
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर ( स्थानिक प्राधिकरणांना 
महा . ४१. भरपाई देण्याबाबत ) अधिनियम , २०१७ यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ 

कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे 


२०१७ चा 


भाग चार - १०४-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर ६, २०१८ / कार्तिक १५, शके १ ९ ४० 


त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 

अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत : 
संक्षिप्त नाव व 

१ . ( १) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर ( स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत ) 
प्रारंभ. ( सुधारणा ) अध्यादेश, २०१८ , असे म्हणावे. 


( २ ) तो , तात्काळ अंमलात येईल. 


२ . 


" 


महा. ४१ . 


“ 


या 


सन २०१७ चा 


सन २०१७ चा 

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर ( स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत ) अधिनियम , २०१७ ( यात २०१७ चा 
महाराष्ट्र यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य अधिनियम असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम २ च्या पोट - कलम ( १) 
अधिनियम क्रमांक 
४१ याच्या कलम च्या खंड (ग ) मध्ये , 

मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे स्थानिक प्राधिकरणांनी वसूल केलेला महसूल 
२ ची सुधारणा. मजकुराऐवजी , “ नुसार संगणना केलेला महसूल हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

३ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम ५ च्या , पोट- कलम ( २ ) मध्ये , 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 

( क ) विद्यमान परंतुकापूर्वी, पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल 
४१ याच्या कलम 
५ ची सुधारणा. 

परंतु , जर आधार वर्ष महसुलाच्या संगणनेच्या परिणामी स्थानिक प्राधिकरणाचे नुकसान 
होत असल्याबाबत कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाने केलेल्या निवेदनावरून , तो दावा समर्थनीय 
असल्याबद्दल राज्य शासनाची खात्री पटली असेल तर, तेव्हा त्या प्राधिकरणाचा आधार वर्ष 
महसूल हा , राज्य शासनाकडून विनिर्दिष्ट करण्यात येईल , त्याप्रमाणे असेल 

( ख ) विद्यमान परंतुकामध्ये , “ परंतु , या मजकुराऐवजी , “ परंतु आणखी असे की , हा 
मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


“ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, नोव्हेंबर ६, २०१८ / कार्तिक १५ , शके १ ९ ४० 


निवेदन 


महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर ( स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत ) अधिनियम , २०१७( २०१७ चा महा. 
४१ ) यामध्ये, वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीमुळे , जकात व स्थानिक संस्था कर रद्द केल्याने होणा- या 
महसुलाची हानीबद्दल बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि इतर स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्यासाठी तरतुदी 
आहेत . अधिनियमाच्या कलम ५ मध्ये, एखाद्या स्थानिक प्राधिकरणाला कोणत्याही वित्तीय वर्षात देय असलेल्या 
भरपाईच्या रकमेची परिगणना करण्याच्या प्रयोजनार्थ, स्थानिक प्राधिकरणांच्या आधार वर्ष महसुलाची संगणना 
करण्याची तरतूद आहे . 

२ . कलम ५ च्या पोट- कलम (२) मध्ये अंतर्भूत असलेल्या विद्यमान तरतुदींनुसार , त्याच्या व्याप्तीत 
येणा- या प्राधिकरणांच्या आधार वर्ष महसुलाची संगणना एकसमानपणे केली आहे . तथापि , विवक्षित स्थानिक 
प्राधिकरणांच्या विवक्षित विशिष्ट परिस्थितीमुळे आधार वर्ष महसुलाची संगणना एकसमानपणे केल्याच्या, परिणामी, 
स्थानिक प्राधिकरणाचे नुकसान होऊ शकते. 

३ . वरील बाब लक्षात घेता, आधार वर्ष महसुलाच्या संगणनेच्या परिणामी उक्त प्राधिकरणाचे नुकसान 
होत असल्याबाबत कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाने केलेल्या निवेदनावरून , तो दावा समर्थनीय असल्याबद्दल राज्य 
शासनाची खात्री पटली असेल तेव्हा, त्या प्राधिकरणाचा आधार वर्ष महसूल हा , राज्य शासनाकडून विनिर्दिष्ट 
करण्यात येईल , त्याप्रमाणे असेल, अशी तरतूद करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्या प्रयोजनाकरिता, अधिनियमाच्या 
कलम ५ च्या पोट -कलम ( २) मध्ये सुधारणा करणे आणि त्याच्या परिणामस्वरुप कलम २ च्या पोट - कलम (१ ) 
च्या खंड ( ग ) मध्ये सुधारणा करणे इष्ट वाटते . 

राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांकरिता , 
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर ( स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत ) अधिनियम , २०१७ ( २०१७ चा महा. ४१ ) 
यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी 
परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून , हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे. 


४ . 


मुंबई , 
दिनांक : ६ नोव्हेंबर २०१८ . 


चे. विद्यासागर राव , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


यु . पी . एस . मदान , 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR: I/ C DIRECTOR 
SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


